प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अनाळा, ता.परंडा, 
जि.धाराशिव येथे ट्रॉमा केअर सेंटर 
बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.१७१/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२४. 
वाचा:-सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक आआसे /कक्ष-३/ 
टे.६/अनाळाट्रॉमासेंटरबांधकाम/७००६-०७/२३, दिनांक १९.०६.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अनाळा, ता.परंडा, जि.धाराशिव येथे ट्रॉमा केअर सेंटर बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याकरीता प्रस्ताव आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने सादर केला 
आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अनाळा, ता.परंडा, जि.धाराशिव येथे ट्रॉमा केअर सेंटर बांधकामाचे 
मंत्रालयीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परिगणित केल्याप्रमाणे सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये 
दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रु.२२,६०,५४,५४३/- (अक्षरी बावीस कोटी साठ लक्ष चोपन्न हजार पाचऱो 
त्रेचाळीस रुपये ) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे:- 

अटीव शर्ती :- 

काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत AHR वास्तु 

विशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 

करुनच काम हाती घ्यावे. 

3) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, «ose निर्णय क्र. इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च उपलब्ध असलेल्या नियत व्ययामधून करण्यात यावा. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र WIT करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


सॉ 
— 


x 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.१७१/ आरोग्य-४ 


३. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- लेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य सेवा, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (०१) (अ) 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-इमारती (००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३- मोठी 
बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चाधिकार सचिव समितीने 
दिनांक ०७.११.२०२३ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभागाच्या anf. क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, 
उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०२११५९५९५७१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NEELAM 
GIRISH 
SANGWAI 


(नीलम संगवई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 
४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, धाराशिव. 
८. कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,धाराशिव. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धाराशिव. 
१०.निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


= of the Department : Public Health Department 
Name of Work: Construction of Trauma Care Centre at Primary Health Care Centre at Anala Tq. Paranda Dist Osmanabad. 


/-____—______"REcaPiTiATION @HEET __-----_ळन्नक्टरााररध N SOGE 
UnitRate Norms [1 ळक 
Rs Por Component Wise Total 
(Sqmt./Metor/LumpSum etc.) 


Particulars of Scope 


(A) [ESSENTIAL ITEMS (Components 
+ [Building proper (Bullt Up Area - Sq.m) as, pa 
| एळककण | 
शनक eee ee 
[Sqa.M_ [______32,41,120| 
॥छाड8०90_________________|___202.57 28,000 56,71,960 
mind Floor 1 [__10129७१॥ | 
ne ae Re 
[_550.16|Sq.M | 
FirstFloor | [sq.M_ | 1,71,86,960 
[saM_ | 
third Floor | 30.७१ | 
r ee ee eee 
= 72 
छाडम01____|__ 26039७१॥॥, | 
sam | |___8५७॥०(81 (1) 
ectrification «5% of (a) 
हशकार 
हलत. अजात तळताना 


1) 
Cc 
s 
a 
° 
ष्‌ 
= 
Lik 


Water Supply & Sanitary Works 
Fumiture 1780.64x70%=1246 Sq.m IsaM | __5000| 
णच का य eee Oe 
a ee 
() Compound Wall & Gate (Rmt.) fo eee 
(ae SE 
ee eee 
[ 
2: - 


(vi) Flag Post 


i) aera 20,00,000 


Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(4)+(B) 


8338 
b 

8३9 

el glgia 

७४. 

» (re) 

a 

ie) 

oO 

= 

2 
il 
८० | ८० 
ny 
oO 
o 
8 
oO 


OPTIONAL ITEMS 
Rain/Roof Water Harvesting ie ci 
Under Ground Water Tank for RAV Harvesting 


Water Main Storage, and pum, house, bore well etc. 


be 
>[०*]“]०-) 


| 


External Toilets 
AB ES कामी Area Lighting, pumps, Generator 


ayo 
o|o 
o|o 
o|o 
o|o 
0) 2 


52,00,000 
Project Cost (P)= (A) + (8) +(C)| _17,79,87,334| 


० 
_______53,50,253) 
| _3,20,37,720 


| (D) [PROVISIONS Fa ae 
isa eet 
oe ied 
r | (Ill) Price Escalation 5% on (P) 88,99,367, 
ae [_av7ears| 
|_| SubTotal(O)| 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 22,60,54,543 


SayRetakhe] 1 कका | 


Bidg Proper Cost s Rs _____25,725_/Sqm 

Elect. Work = Rs ______3.311 /Sqm 

Water Supply ‘s Rs ___1,286_/Sqm 
__Fumiture RO 


